सह आयुक्त (माथाडी), गट-अ (वेतन श्रेणी 
एस-२७,रु.११८५००-२१४१००या पदावर 
तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.२२/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: ०२ नोव्हेंबर, २०२२ 
वाचा : 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.- 

१२, दि.०१.०८.२०१९ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांकः क्र.ईएसबी-११२२/प्र.क्र.८९/१३, 

दि.०४.०८.२०२२ 


शासन आदेशा: 

कामगार आयुक्‍त यांच्या आस्थापनेवरील अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गातील 
खालील नमूद अधिकाऱ्यांस सह आयुक्‍त (माथाडी) (वेतनश्रेणी एस-२७,रु. रु.११८५००- 
२१४१००) या संवर्गात या शासन आदेशान्वये खालील नमुद अटींच्या अधीन राहून निव्वळ 
तात्पुरत्या पदोन्नती देण्यात येत आहे. त्यांना पदोन्नतीनंतर खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे 
पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


a अधिकाऱ्यांचे नाव ,पदनाम feel पदोन्नतीनंतरची 

क्रमांक पदस्थापना / कार्यालय 

३ श्री. विलासकुमार केशवदास बुवा, भ.ज.ब | सह आयुक्‍त (माथाडी), कामगार 
अपर कामगार आयुक्त आयुक्तालय, मुंबई 


१) मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात येत आहे 

२) रिट पिटीठान स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ रिट पिटीठान स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमुद 
रिट याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

२. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 

होण्यासाठी याद्वारे तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी 

रुजू व्हावे. याबाबतचा रुजू अहवाल संबंधित पदोन्नत अधिका-यांनी कामगार आयुक्‍त 

यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या 

दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधितावर कार्यवाही करण्यात येईल. 

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली,२०२१ मधील २ (ड) मधील 

तरतुदीनुसार पदोन्नतीने नियुक्ती होणाऱ्या अधिका-यांनी सदर आदेश निघाल्याच्या 

तारखेपासून ३० दिवसांच्या विहित मुदतीमध्ये रुजु होणे आवश्‍यक आहे. सदर मुदतीत रुजु न 

झाल्यास संबंधित अधिका-याचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन ( dias non) म्हणुन 

गणला जाईल, याची देखील संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०२२/प्र.क्र.२२/कामगार-८ 


सदर AAT sea महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०२११३१०५७७१० 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


षु. 


Digitally signed by DEEPAK UTTAMRAO 


POKALE 
Date: 2022.11.02 16:07:31 +05'30' 
(दिपक पोकळे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo 
०५१ 


. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), 


मुंबई 
महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ./(ले.प.), मुंबई-१ 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


संबंधित पदोन्नत अधिकारी (कामगार आयुक्‍त यांचेमार्फत) 


८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


